संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था या 
पदाच्या अतिरिक्त कार्यभाराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:-राअका-२०१७/प्र.क्र.९८/आस्था-२, 
८ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :०१.१०.२०१८ 


संदर्भ : १) शासन आदेश क्र.रामनि-२०१५/प्र.क्र.३५/आस्था-२, दि.१०.०८.२०१५. 
२) शासन आदेश समक्रमांकित दि. २३.०१.२०१८. 


आदेशा 

संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री.आनंद काटीकर, सह प्राध्यापक 
यांच्याकडे संदर्भाकित शासन आदेझान्वये सोपविण्यात आला आहे. सदर पद अद्याप रिक्‍त असल्याने 
त्यांच्याकडील अतिरिक्‍त कार्यभार सदर पद भरणे किंवा दि.१०.०८.२०१८ पासून पुढे १ वर्षासाठी यापैकी जे 
अगोदर होईल तोपर्यन्त सुरु ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८१००११२२५५५२७३३ असा आहे. हा शासन sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


निवड नस्ती. 


(३ 


M. P. a 
Kudtarkar 5053 
(मं.प.कुडतरकर) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रति, 

१) महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 

२) महाळेखापाल-'१, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 

३) अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४) संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे. 

५) मा.मंत्री (मराठी भाषा) महोदयांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 

६) श्री.आनंद काटीकर, संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था. 

७) प्रशासकीय अधिकारी,राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई. 

) 


